RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक १४ 


गुरुवार ते बुधवार, जून ११-१७ , २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४.०० 


- 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०२१, दिनांक ८ जून २०२० 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६. 

क्रमांक टिपीबी-४३१७ / ६८३ / प्र.क्र.२२८ / २०१७ / नवि -११. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ (यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) चे कलम ३१ , पोट -कलम (१ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्र. टिपीबी-४३१७ / ६२९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११, दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करणेत आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करणेत आलेला आहे ) 
सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचेपरिशिष्ट- ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी.) 
वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस 
समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात 
आली आहे . आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून , २०१८ रोजी पारित केले असून सदर 
शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून, २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, न.भू.क्र . ६/१ ( पै) मौजे मंडाले व न.भू.क्र . १०( १), मौजे तुर्भे, मुंबई ह्या जमिनी विविध सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जशा मेट्रो/ मोनो रेल कार शेड ( RT ३.१), बगीचा/ उद्यान ( ROS १.५ ), सुधारगृह सुविधा ( RPU ३.३ ), पोलीस चौकी ( RPU ३.२), 
संमिश्र स्मशानभूमी ( ESA ४.५ ) आणि विकास योजना रस्ता इ. करिता आरक्षित आहेत. (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करणेत 
आलेला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( यापुढे याचा उल्लेख “ एमएमआरडीए ” असा करणेत 
आलेला आहे) यांचे दिनांक ६ जुलै २०१८ आणि दिनांक ५ मार्च २०१९ रोजीचे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, मंडळे कार डेपोसाठी अतिरिक्त जागेची 
आवश्यकता यासंबंधीचे पत्र नगरविकास विभागास प्राप्त झाले आहे. सदर पत्रात नमूद आहे की , मेट्रो/ मोनो कार डेपो, अनुषंगिक व वाणिज्य वापर 
याकरिता आरक्षित जमीन ही मेट्रो/ मोनो कार प्रकल्पांच्या भविष्यातील प्रस्तावित विस्ताराचे दृष्टीने अपुरी आहे. सदर कमतरता भरून 
काढण्यासाठी उक्त जमिनीचे आरक्षणात बदल करणेबाबत एमएमआरडीएने विनंती केली आहे. आणि ज्याअर्थी, आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
यांनी त्यांचेकडील दिनांक ४ जानेवारी २०१८ रोजीचे पत्राद्वारे त्यांचे अभिप्राय सादर केले असून उचित निर्णय घेणेबाबत शासनास विनंती केली 
आहे. आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ चे पत्रान्वये एमएमआरडीएला विद्यमान 
स्मशानभूमीपैकी जागा मेट्रो वापरासाठी हस्तांतरीत करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे ; 


- 


, 


भाग एक ( को.वि.पु.) — १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९४२ 
आणि ज्याअर्थी, एमएमआरडीएने केलेली विनंती आणि आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचा अहवाल विचारात घेता सदर प्रकरणी 
उक्त जमिनीचे आरक्षणात बदल करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे. आणि ज्याअर्थी, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम (१ कक ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून, सूचना शासनाने दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजीची सूचना 
त्यासोबतचेपरिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे) जनतेकडून 
हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि ज्याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्राप्त होणा- या हरकती / सूचनांवर 
संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१ कक ) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास 
सादर करणेसाठी उप संचालक , नगर रचना, बृहन्मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे.) 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक ८ मार्च, २०१९ ही महाराष्ट्र शासनाचे असाधारण राजपत्रात ९ मार्च 
२०१ ९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७(१ कक ) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगर रचना संचालनालयामार्फत शासनाचे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्ला 
मसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे. 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (१ कक) ( ग ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन 
याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्तावास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे. : 

( अ ) उक्त न.भू.क्र . ६/१ ( पै) मौजे मंडाले व न.भू.क्र . १० ( १), मौजे तुर्भे, मुंबई येथील जमिनीबाबतच्या फेरबदल प्रस्तावास 
सोबतचे परिशिष्टात दर्शविल्यानुसार मंजुरी देण्यात येत आहे. 

ब ) सदरहू अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सदर फेरबदल अंमलात येईल . 

( क ) आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना निर्देशित करण्यात येते की , उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर वर “ अ ” मधील नवीन नोंद समाविष्ट करावी. 

उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत सर्वसाधारण जनतेच्या निरिक्षणासाठी प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन ) बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका, महापालिका मार्ग, फोर्ट , मुंबई -१ यांचे कार्यालयात सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदा / नियम ) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे. 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं. चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

परिशिष्ट 
( अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३१७ / ६८३/ प्र.क्र . २२८/ २०१७/ नवि -११, दिनांक ८ जून २०२० सोबतचे परिशिष्ट ) 
(1) The reservation of “ Correction Facilities” (RPU 3.3) is shifted in reservation of “Garden / 

Park (ROS 1.5 )” on land bearing CTS No. 6/1 (Part ) of village Mandale with area admeasuring 
approximately 2.02 Ha. and remaining area of " Garden / Park ( ROS 1.5 )” along with area 
under original correction facilities (RPU 3.3 ) reservation is proposed to be deleted and 
reserve for " Metro / Mono Car Depot, Allied users and Commercial” 


( 2 ) 


Width of D.P. Road is proposed to change from 36.6 m . to 27.45 m . upto relocated 
Reservation of Correction Facilities and remaining area under 36.60 m . D.P. road is 
proposed to be deleted and reserve for “Metro / Mono Car Depot , Allied users and 
Commercial” as shown on plan . 


( 3 ) 


Reservation of " Police Chowky (RPU 3.2 )" on land bearing CTS No. 10 (part ) of Village 
Turbhe, Mumbai is proposed to be deleted and reserve the same for “Metro/ Mono Car 
Depot , Allied users and Commercial.” 


. 


(4 ) Part area under Existing Cemetery (part of larger area ) on land bearing CTS No. 10 (part ) 

of Turbhe (Approximate 3447.49 sq. mt. ) is proposed to be deleted and reserve for "Metro / 
Mono Car Depot, Allied users and Commercial." 


(5 ) Existing road in South West is proposed to be widened to 36.60 mtr . width . 


निर्मलकुमार पं. चौधरी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( को.वि.पु.) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९४२ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumabi 400 032 , dated 8th June 2020 . 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPB -4317/683 /CR -228 /2017 /UD - 11. — Whereas, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as “ the Said Act” ), the State Government vide Notification No. TPB -4317 /629 /CR - 118 / 
2017/DP /UD - 11 , dated 8th May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has 
accorded sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred 
to as “ the said Development Plan ” ) along with the Development Control and Promotion 
Regulations-2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE - A appended to 
the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended 
to the said Notification . And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 
22nd June 2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has came into 
force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum 
and Addendum of even number dated . 29th June 2018 to the said Notification , which is published 
in Government Gazette dated 30th June , 2018 ; 

And whereas, as per the said Development Plan , land bearing CTS No. 6/1 (Part), of village 
Mandale and CTS No. 10 (part ) of Village Turbhe, Mumbai is reserved for various public purposes 
such as Metro / Mono Rail Car shed (RT 3.1), Garden /Park (ROS 1.5 ), Correction facility ( RPU 
3.3 ), Police Chowky (RPU 3.2 ), Composite Cemetery ( ESA 4.5 ) and Development Plan Road 
(hereinafter referred to as “ the said land ” ) ; 

And whereas, Urban Development Department has received letters dated 6th July 2018 and 
dated 5th March 2019 from Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority (hereinafter referred to as “MMRDA ” ) regarding Metro Rail Projects, 
requirement of additional land for Mandale Car Depot. It is stated in the said letter that keeping 
in view provisions for future expansion land reserved for Metro / Mono Car Depot, Allied users 
and Commercial is falling deficit to house the required components. To accommodate this deficit 
MMRDA has requested for change in reservations in respect of said land. And whereas, 
Commissioner Municipal Corporation of Greater Mumbai vide his letter dated 4th January 2018 
has submitted his remarks and requested the Government to take appropriate decision and also 
Public Health Department of Municipal Corporation of Greater Mumbai vide letter dated 2nd 
November 2018 has communicated to MMRDA that they have granted permission to handover 
the part land required for metro out of larger Existing Cemetery ; 

And whereas, considering the request of MMRDA and Report of the Municipal Corporation 
of Greater Mumbai, the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to 
change reservations, land use in respect of portion of the said land, and whereas, in exercise of 
the powers conferred under Sub - Section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act, Government had 
issued Notice of even no . dated 8th March 2019 for inviting suggestions /objections from the 
general public with regard to “ the proposed modification ” ( hereinafter referred to as “ the 
proposed modification " ) asmentioned in the Schedule appended to the said Notice and appointed 
the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai as the Officer ( hereinafter referred to 
as “ the said Officer " ) to complete the procedure as stipulated under Section 37 ( 1AA ) of the said 
Act and to submit a Report on the suggestions/objections received in respect of the proposed 
modification to the Government after giving hearing to the concerned persons ; 

And whereas , the said Notice dated 8th March 2019 was published in the Maharashtra 
Government Gazette (Extra -Ordinary Gazette ) dated 9th March 2019 and the said Officer has 
submitted his report vide letter dated 4th December 2019 through the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , after completing the legal procedure stipulated under Section 37( 1AA ) of the 
said Act ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 
And whereas , after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director 
of Town Planning , Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed 
modification is required to be sanctioned as proposed . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AAXC) of the 
said Act , the Government hereby Sanctions the proposed modifications as given below : 

( A ) Sanctions the proposed modifications as described more specifically in the Schedule 
appended hereto in respect of land bearing CTS No. 6/1 (Part), of Village Mandale and CTS 
No. 10 ( part ) of Village Turbhe, Mumbai. 

( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the OfficialGazette as the date of 
coming into force of this modification . 

( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that , in the Schedule of 
Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , after 
the last entry a new entry as per ( A ) above shall be added . 

The part plan showing the said modification shall be kept open for inspection by the general 
public during the office hours on all working days for period of one month in the office of the 
Chief Engineer (Development Plan ), Greater Mumbai Municipal Corporation . 

This Notification shall also be published on the Government website- www . maharashtra . 
gov.in ( Acts / Rules ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI. 

Under Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

Schedule 


(Accompaniment to the Government Notification No. TPB -4317/683 /CR -228 /2017 /UD - 11 , 
dated 8th June 2020 ) 


( 1 ) 


The reservation of " Correction Facilities" (RPU 3.3 ) is shifted in reservation of "Garden / 
Park (ROS 1.5 )" on land bearing CTS No. 6/1 ( Part) of village Mandale with area admeasuring 
approximately 2.02 Ha . and remaining area of “ Garden / Park (ROS 1.5 )” along with area 
under original correction facilities (RPU 3.3 ) reservation is proposed to be deleted and 
reserve for "Metro / Mono Car Depot, Allied users and Commercial” . 


( 2 ) Width of D.P. Road is proposed to change from 36.6 m . to 27.45m . upto relocated Reservation 

of Correction Facilities and remaining area under 36.60 m D.P. road is proposed to be 
deleted and reserve for "Metro / Mono Car Depot, Allied users and Commercial” as shown 
on plan . 


( 3 ) 


Reservation of “ Police Chowky (RPU 3.2 )" on land bearing CTS No. 10 ( part) of Village 
Turbhe , Mumbai is proposed to be deleted and reserve the same for “Metro / Mono Car 
Depot, Allied users and Commercial” . 


(4 ) Part area under Existing Cemetery (part of larger area ) on land bearing CTS No. 10 ( part ) of 

Turbhe (Approximate 3447.49 sq . mt. ) is proposed to be deleted and reserve for “Metro/ 
Mono Car Depot, Allied users and Commercial,” 


(5 ) Existing road in South West is proposed to be widened to 36.60 mtr . width . 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI. 

Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973) 


No. CP /XI(6 /2266 / (03 )/2020.- Whereas, it is likely that terrorists/ anti-national elements might 
make use of drones, remote controlled micro -light aircrafts , aerial missile, para - gliders in their attacks 
and thereby endangering the life of public at large , destroy public property and cause disturbance to 
Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 


2. Whereas , it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/ 
anti-national elements across the Brihanmubai Police Commissionerate to prevent the attack through 
such drones, remote controlled micro - light aircrafts, aerial missiles , para - gliders and immediate 
necessary action should be taken to prevent the same ; 


3. Therefore, I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and 
Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone , remote controlled micro 
light aircrafts, aerial missiles, para - gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai 
Police Commissionerate for the period of next 30 days , i.e. from 26th March 2020 to 24th April 2020 
except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission in 
writing by Dy. Commissioner of Police (Operation ), Brihanmumbai. 


4. This order shall come into force with effect from 00-01 hrs of 26th March 2020 till 24.00 hours 
on 24th April 2020 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code, 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward Offices and 
by affixing copies at Tahsil and Ward Offices. 


Given under my hand and seal this the 15th day of the March , 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/ 144 /( Prohibitory Order)/ 2020 . Whereas, based on the declaration issued by World 
Health Organization on 11th March 2020 characterizing the outbreak of COVID - 19 a global pandemic 
and the subsequent notifications issued by Government of India and Government of Maharashtra 
under the Epidemic Diseases Act, 1897, it is apprehended that there is likelihood of spread of the 
COVID - 19 virus through gatherings of persons in public or private areas and that there is grave 
danger to human life , health or safety due to the same. The undersigned in the capacity of Executive 
Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons /grounds for passing prohibitory orders 
under section 144 of Criminal Procedure Code (CrPC )-1973 to ensure that there is no danger to human 
life , health or safety . 

2. Whereas, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting any presence or 
movement of five or more persons in public or private places , including religious places and also any 
vehicles carrying such persons for any reason whatsoever to prevent spread of the COVID - 19 virus 
and to prevent any outbreak of the infection in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai. 


3. Therefore , I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and 
Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code, 1973 (Act II of 1974 ) r /w the Commissioner of Police Greater Mumbai s Order dated 23rd 
December 1959 under section 10 sub -section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII 
of 1951), with a view to prevent danger to human life, health or safety do hereby, promulgate an order 
under section 144 Cr. PC in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai, 
prohibiting any presence or movement of five or more persons in public or private places, including 
religious places and also any vehicles carrying such persons for any reasons whatsoever . This order 
does not apply to the following exempted entities : 

(i) Emergency Services ; 


(ii ) Establishments providing Essential services like : 


a . Food , vegetables, milk supplies, ration and grocery stores ; 


b . Hospitals, medicines , pharma and related establishment, pathology laboratories, 

medical/nursing colleges ; 
c . Telephone and internet services ; 


d . Electricity, petroleum , oil and energy related ; 
e. Banking , Stock Exchange, Clearing Corporations, Depositories, Stock Brokers and SEBI 

registered participants operating through these institutions ; 
f. IT and IT enabled Services and Data Centers providing services for Critical National and 

International Infrastructure and needed for the above essential and emergency services : 


g . Media ; 


h . Services providing Home Delivery of food , groceries and essential commodities ; 
i. Drinking water supply and maintenance ; 


j. Godowns and warehousing related to all of the above ; 


k . Trucks/ Tempos carrying goods and manpower related to above services. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 
( iii ) Government/semi- government agencies and their official on duty ; 


( iv ) The Zonal DCsP in emergent/ special cases are empowered to grant exemption . 


4. This order shall come into force in the areas under the control of Commissioner of Police 
Greater Mumbai, with effect from 05-01 hrs . on 23rd March 2020 and ending at 24-00 hours on 
31 st March 2020 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code . 


6. As the notice cannot be served individually on all concerned the order is hereby passed 
ex - parte. It shall be published for the information of public , through press, or by affixing copies on the 
Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP . 


Given under my hand and seal this the 22nd day of the March , 2020 at Mumbai. 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XIC6 / A.P./ 701/ 06 / 2020.— Whereas, based on the information received from various 
sources, it is apprehended that there is like hood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. And , 
it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly 
of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger 
to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai. 

Now , therefore, I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub-section ( 3 ) of section 37 read with sub - section (2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the 
period commencing from 00-01 hours on 27th March 2020 and ending at 24-00 hours on 
10th April 2020 through the City of Brihan Mumbai : 

(i) Any assembly of five or more persons , 
( ii) Any procession of any persons and 
( iii ) Any use of loudspeakers, amplifying instruments , musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
The prohibition contained in the order exempted for : 

(a ) Marriage ceremony and matrimonial function etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places . 
(c ) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs, co - operative societies and other societies and 

association to transact their normal business. 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be. 
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
( g ) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
( h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 
Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous part public of places, courts, Government Offices and by proclaiming the 
samethrough loudspeakers or megaphone as well as publishing through media ofwhatever form available. 

Given under my hand and seal on 20th March , 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/ 144 /( 02 )/2020.- Whereas, reports have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended 
that terrorist/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas of the said Police stations, 
and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there 
is grave danger to human life , health and safety and injury to public property on that account. 


2. And whereas, it is necessary that some checks should be put on landlords/tenants so that 
terrorist/anti-social elements in the guise of tanants may not cause explosion , riots, Shootouts affray 
etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same. 

3. Now , Therefore , I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations ), Greater Mumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code, 1973 (Act II of 1974 ) r /w the Commissioner of Police Brihan Mumbai s Order dated 23rd 
December 1959 under section 10 sub -section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII 
of 1951), do hereby order that no landlord /owner/person of any house/ property which falls under the 
jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let/sub -let/rent out any accommodation to any 
person , unless and until he has furnished the particulars of the said tanant/tenants to the Senior 
Police Inspector of the Police station concerned. All persons who intend to take accommodation on rent 
shall inform in writing, in this regard to the Senior Police Inspector concerned , in whose jurisdiction 
the premises fall . The persons dealing in property business , shall also inform in writing , to the Senior 
Police Inspector concerned , in whose jurisdiction the premises fall about the particulars of the said 
tenants . 


4. If the person to whom the accommodation is Let/ sub - let/ rented out is a Foreigner , then the 
owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality , Passport details i.e. PP No. Place and 
date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No. category place and date of issue, validity whethre he 
is registered , if so Registration place and number and reason for stay in city . 


5. This order shall come into force with effect from 25th March 2020 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 23rd May 2020 (both days inclusive ) unless withdrawn earlier. 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code. 


7. As the notice cannot be served individually on all concerned the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward Offices and 
by affixing copies at Tahsil and Ward Offices. 


Given under my hand and seal this on 20th day of the March , 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


भाग एक ( को.वि.पु .) – २ अ 


82 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/ 144 /(Prohibtory Order )/2020.— Whereas, based on the declaration issued by World 
Health Organization on 11th March 2020 charaterizing the outbreak of COVID - 19 a global pandemic 
and the subsequent notifications issued by Government of India and Government of Maharashtra 
under the Epidemic Diseases Act , 1897 , it is apprehended that there is likelihood of spread of the 
COVID - 19 virus through gathering of people in public areas and that there is grave danger to human 
life , health or safety . The undersigned in the capacity of Executive Magistrate is fully satisfied that 
there are sufficient reasons/grounds for passing prohibitory orders under section 144 of Criminal 
Procedure Code (CrPC )-1973 to ensure that there is no danger to human life, health or safety. 

2. Whereas, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting any presence or 
movement of one or more persons in public places and also any vehicles carrying such persons to 
prevent spread of the COVID - 19 virus and to prevent any outbreak of the infection in the areas under 
the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai. 

3. Therefore , I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations ), Greater Mumbai and 
Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 (Act II of 1974 ) r /w the Commissioner of Police Greater Mumbai s Order dated 23rd 
December 1959 under section 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII 
of 1951), with a view to prevent danger to human life , health or safety do hereby, promulgate an order 
under section 144 Cr, PC in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai, 
prohibiting any presence or movement of one or more persons in public places and also any vehicles 
carrying such persons . This order does not apply to the following exempted entities : 

(i ) Emergency Services ; 


( ii ) Essential services like : 


a . Food and milk supplies ; 


b . Hospitals, medicines and pharma related ; 
c. Telephone and internet services ; 
d . Electricity , petroleum , oil and energy related ; 
e . Drinking water , warehousing related to all of these ; 
f. Trucks carrying goods and manpower related to such services to be allowed by putting 

necessary stickers . 
(iii) The Zonal DCSP in emergent /special cases are empowered to grant exemption . 

4. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police 
Greater Mumbai, with effect from 21-01 hours on 22nd March 2020 and ending at 05-00 hours on 
23rd March 2020 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code . 


6. As the notice cannot be served individually on all concerned the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP . 

Given under my hand and seal this on 22nd day of the March , 2020 at Mumbai. 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


अर्जित रजा 


क्रमांक बी -२ /१५१६ / सन २०२०. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 
अ.क्र . न्यायिक अधिका-यांचे शिल्लक 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित मागितलेचा 

मुख्यालय 

सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
(१ ) ( २ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


१ 


१८२ 


श्री . सं. ना . सरडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व. स्तर व अति . 
मुख्यन्यायदंडाधिकारी, 
रत्नागिरी. 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक ११ मार्च 
२०२० व दिनांक १३ 
मार्च २०२० पर्यंत तीन 
दिवसांची अर्जित रजा . 


श्री . डी . एस . झंवर, 
दिवाणी न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


व . स्तर , 


रजा. 


दिनांक १० मार्च २०२० 
व दिनांक १४ मार्च २०२० 
दिनांक १५ मार्च २०२० 
च्या सुट्ट्यादिनांक ९ 
मार्च २०२० चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १६ मार्च २०२० 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिका-याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका- यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ९ मार्च २०२० . 


ए. ए. शहापुरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ /१४ ९ ६ / सन २०२०. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 
अ.क्र . न्यायिक अधिका- यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

मुख्यालय 

सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित दिनांक कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्रीमती मा . र. पाटकर , ५४ दिनांक ११ मार्च 

दिनांक १० मार्च २०२० श्री . अ. अ. कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश , दिवस २०२० ते दिनांक १३ व दिनांक १४ मार्च २०२० व सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व अर्जित मार्च २०२० पर्यंत तीन दिनांक १५ मार्च २०२० 

क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, 
रजा. दिवसांची अर्जित रजा . ची सुट्टी तसेच दिनांक ९ न्यायदंडाधिकारी, 

मार्च २०२० चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १६ मार्च २०२० 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


OM 


- 


वर्ग -१, राजापूर . 


वर्ग -१, राजापूर . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिका-याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधीत्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका- यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


एन . एस . मोमीन , 


रत्नागिरी, 
दिनांक ७ मार्च २०२० . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI /L.W./702 / 03 )/2020.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai, I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of 
Police , Operations ), Brihan Mumbai in exercise of the power conferred upon me under 
sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of section 37 read with sub - section (6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 17th March 2020 
to 24-00 hours of 15th April 2020 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords, spears , bludgeons, unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm 
(violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missile . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of song , playing ofmusic. 

(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the 
State . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police 
officer and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the 
State Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 /, feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 

this order may be imposed , as if this order had not expired . 
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphone , as well as publishing through media of whatever form available. 

Given under my hand and Seal on 11th March , 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 

Order 
No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2020-06 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I, Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - sections ( 1 ), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 22nd March 2020 to 
24-00 hours of 5th April 2020 . 

1. ( a ) The carrying of arms, cudgels , swords , spears , bludgeons, unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms (violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missiles . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
(e ) The public utterance of cries , singing of song, playing of music. 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the State . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 

3 . This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 " , feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone, as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 19th March 2020 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police, 

Railways , Mumbai. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 
जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , पालघर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह / का १/टे.४ / मनाई आदेश/ एस.आर .०६ / २०२० . ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . १ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्रान्वये पोलीस 
अधीक्षक , पालघर यांनी पालघर जिल्ह्यात दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत मनाई आदेश लागू 

करणेस 
विनंती केली असता त्या अनुषंगाने या कार्यालयाचे उपोद्घातातील अ.क्र . २ अन्वये महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) 
अन्वये दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत पालघर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला 


आहे ; 


. 


, 


- 


- 


आणि ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी उपोद्घातातील अ.क्र . ३ अन्वये पालघर जिल्ह्यात दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी माघी गणेश 
विसर्जन व विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्याकरिता मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको करण्याची 
शक्यता असल्याने पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीत केव्हाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी यापूर्वी या 
कार्यालयाचे आदेश क्र . गृह / का .१ / टे.४ / मनाई आदेश/ एस.आर-५ / २०२०, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० अन्वये पालघर जिल्ह्यात दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०२० ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२० या कालावधी करीता मनाई आदेश पारित करण्यात आलेला होता. परंतु सदर आदेशापूर्वीच्या आदेशाची मुदत 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी पर्यंत असल्याने पालघर जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत धार्मिक मिरवणुका व कार्यक्रमांना वगळून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३ ) अन्वये दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत मनाई आदेश 
लागू करणेस विनंती केली आहे ; 

त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार मी , डॉ . कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ 
( १)( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून उपोद्घातातील पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचे पत्र क्र . ३ अन्वये केलेल्या 
विनंतीच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून उपोद्घातातील अ.क्र . २ अन्वये निर्गमित केलेला मनाई आदेश या आदेशान्वये रद्द करीत आहे. तसेच 
उपोद्घातातील अ.क्र. ३ अन्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच 
जनजीवन सुरळित रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक , पालघर यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये धार्मिक मिरवणुका व कार्यक्रमांना वगळून दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक 
१६ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीमध्ये खालील बाबींसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे 

( १) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
( २) कोणताही क्षारक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 
( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे. 
( ६ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर निती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्त्वे, हावभाव करणे, सोंग 
आणणेकिंवाचित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेकिंवा लोकात प्रचार करणे. 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिका- यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. 
तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरीष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी , 
काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


, 


- 


डॉ . कैलास शिंदे , 
जिल्हादंडाधिकारी, 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक ), मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक १०७ / अपोआ / वाहतूक / कायमस्वरूपी अधिसूचना/ २०२०. - मुंबई शहरातील जोगेश्वरी-विक्रोळीलिंक रोडवर वाढत असलेली वाहनांची 
संख्या, तसेच मेट्रो प्रकल्पामुळे रस्त्यावरील दोन्ही बाजूकडील कमी/ अरूंद झालेल्या मार्गक्रमणिकामुळे वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी 
उपाययोजना करणे गरजेचे वाटत आहे याकरिता जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवरील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी सदर रस्त्यावरून 
मालवाहतूक करणा- या तीन चाकी हलक्या, हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांच्या संख्येमुळे होत असलेला 
अडथळा तसेच त्याच्या वाहतुकीच्या मंद गतीच्या हालचालीमुळे सर्वसाधारण जनतेची व प्रवासी नागरीकांची मोठी गैरसोय होत आहे. 

त्याकरिता, जनतेस होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी मी , प्रविण पडवळ , भा.पो.से., अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक , बृहन्मुंबई मोटर वाहन 
अधिनियम, १९ ८८ चे कलम ११५ (१९ ८८ चा अधिनियम ५९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एमव्हीए. ०५८ ९ / सीआर-१०६१/ टी.आर.ए-२, 
दिनांक १९ मे १९९ ० एम.जी.जी. ४- अ, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० पी ६६८ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तीन चाकी 
हलकी, हलकी व मध्यम मालवाहतूक करणारी वाहने संदर्भात खालील आदेश देत आहे. 

क्रमांक ३१ / अपोआ / वाहतूक / कायमस्वरूपी/ २०२० . 
( अ ) पश्चिम व पूर्व उपनगरे , मुंबई कार्यक्षेत्राकरिता 

वाहतूक सुरळीत चालू राहण्याकरिता व वाहतुकीचे व्यवस्थापन योग्य रीतीने होण्याकरिता सर्व प्रकारच्या तीन चाकी हलक्या, हलक्या व 
मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक मालवाहतूक करणा- या टेम्पो वाहनांना जोगेश्वरी- विक्रोळी लिंक रोडवरील दक्षिण व उत्तर 
वाहिनीवर सकाळी ०८.०० ते ११.०० वा . आणि सायंकाळी १७.०० ते २०.०० वा . पर्यंत प्रवेश करण्यास व रस्त्यांवर धावण्यास निर्बंध असतील. 
( ब) आदेशामधून वगळण्यात आलेली वाहने 

सदरचेनिबंध हे रुग्णवाहिका, पोलीस दल, अग्निशमन दल, शासकीय व निमशासकीय वाहने आणि अत्यावश्यक सेवा पुरविणारी वाहने जसे 
भाजीपाला, दूध, ब्रेड, बेकरीचे पदार्थ, औषधे, एलपीजी गॅस, पेट्रोलियम पदार्थ आणि पिण्याचेपाणी यांना लागू नाहीत. 

( क ) स्पष्टीकरण. 
( १) अधिसूचना क्र . ११, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वयेमुंबई शहरातील तसेच जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड मार्गासह असलेल्या रस्त्याच्या 
दोन्ही वाहिनींवर अवजड वाहनांना ( बसेस वगळून ) या अगोदरच निर्दिष्ट वेळेकरिता प्रवेश करण्यास व धावण्यास निबंध घालण्यात आलेले आहेत 
व सदर निबंध यापुढेही चालू राहतील . 

( २) या अधिसूचनेद्वारे तीन चाकी हलक्या, हलक्या व मध्यम वजनाच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक वाहनांना केवळ मुंबई उपनगरातील 
जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवरील दोन्ही वाहिनीवर सकाळी ०८.०० ते ११.०० वा . आणि सायंकाळी १७.०० ते २०.०० वा . पर्यंत धावण्यास निबंध 
घातलेले आहेत , इतर रस्त्यांवर वाहतुकीस निबंध नाहीत. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १७ मार्च २०२० रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


- 


- 


प्रविण पडवळ ( भा.पो.से.), 

अपर पोलीस आयुक्त , 


वाहतूक मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


१ ९ 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE ( TRAFFIC ), MUMBAI 


NOTIFICATION 


No. 31/Addl. CP / Traffic /Permanent/ 2020 . 


No. 107/Addl.CP / Traffic /Per. Notification / 2020 , — Due to steep increase in the number of vehicles 
plying on the Jogeshwari- Vikroli Link Road coupled with reduced carriageway due to ongoing 
works of Metro , it is felt necessary to take steps to decongest the carriageway of Jogeshwari 
Vikroli Link Road Plying of Three Wheeler Light/Light-Medium Commercial Vehicles are causing 
obstructions to traffic flow not only due to its numbers but also due to increased friction in traffic 
movements , thereby causing inconvenience to the general public. 


Therefore, in order to prevent obstructions and inconvenience to the public, I, Pravin Padwal, 
IPS, Addl. Commissioner of Police , ( Traffic ), Mumbai and in exercise of the powers conferred 
upon me under Section 115 of Motor Vehicles Act , 1988 (Act No. 59 of 1988 ) read with Government 
Notification No. MVA . 0589/CR - 1061/ TRA - 2 , dated 19th May 1990 , M.G.G., IV - A , dated 20th 
September 1990 p . 668, do hereby order as under. 


(A ) For the jurisdiction of East and Western Suburbs, Mumbai. 


For the purpose of smooth movement of Traffic and better Traffic Management, plying of all 
Three Wheeler Light/Light-Medium Commercial Vehicles are restricted between 08.00 hrs. to 
11.00 hrs . and 17.00 to 20.00 hrs. on the both bound carriageway of the Jogeshwari- Vikroli Link 
Road . 


( B ) Vehicles exempted from restrictions are as below : 

The restrictions are not applicable to Ambulances , Police Vehicles , Fire Brigade Vehicles , 
Government and Semi Government Vehicles and Vehicles supplying essential commodities like 
Vegetables, Milk , Bread ,Medicines, Bakery products , LPG Gas, Petroleum products and Drinking 
water etc. , 


( C ) Clarifications : 


1. Heavy Vehicles excluding buses etc. already restrained form plying for specified hours 
all across the City including both bounds of the carriageway on all roads including the Jogeshwari 
Vikroli Link Road as per notification issued vide order No. 11, dated 23rd January 2018 by this 
office shall continue . 


2. This restriction on Three Wheeler Light/Light-Medium Commercial Vehicles shall be 
applicable on both bound of the Jogeshwari- Vikroli Link Road between 08.00 hrs. to 11.00 hrs. 
and 17.00 hrs . to 20.00 hrs. and not in any other part of the city . 


issued under my seal and signature on the 17th day of March , 2020 . 


PRAVIN PADWAL (IPS ), 


Additional Commissioner of Police 

( Traffic ), Mumbai. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १८०९ / २०२०.- श्री . आर . आर. पाटील, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग, यांचा दिनांक ११ मार्च २०२० ते 
दिनांक १३ मार्च २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १० मार्च २०२०, दिनांक १४ मार्च २०२० व दिनांक १५ मार्च २०२० रोजीच्या 
सुट्टीस जोडून , दिनांक ९ मार्च २०२० रोजीच्या का . वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ मार्च २०२० रोजीचे कार्यलयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. आर. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर. आर. पाटील, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . आर . आर. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए . मेहंदळे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


- 


अलिबाग, 
दिनांक ९ मार्च २०२० . 


विभा प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./१८०८ / २०२०.- श्रीमती एस . एस. पानसरे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ११ मार्च २०२० ते १३ 
मार्च २०२० रोजीची अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. एस. पानसरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एस. एस. पानसरे , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 


- 


असत्या . 


- 


- 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
दिनांक ९ मार्च २०२० रोजीच्या का . वेळेनंतर 

पासून ते दिनांक ११ मार्च २०२० रोजीच्या का . वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . ए. ए. पांडे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक ११ मार्च २०२० रोजीच्या का . वेळेपासून ते दिनांक १५ मार्च २०२० रोजीच्या का . वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. 
आर. बर्गे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर पनवेल यांजकडे राहिल. 


अलिबाग , 
दिनांक ९ मार्च २०२० . 


विभा . प्र. इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगउ - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १७४५ / २०२०.- श्री . के. के. घुले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल, यांची दिनांक ५ मार्च २०२० ते दिनांक ६ मार्च 
२०२० अशी २ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक २ मार्च २०२०, दिनांक ४ मार्च २०२० रोजीच्या अर्जित रजेला जोडून , मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. के. के. घुले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनेवल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. के. के. घुले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. के. के. घुले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस. पानसरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर , पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे , 


अलिबाग , 
दिनांक ६ मार्च २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./१७४६/ २०२०.- श्रीमती एम . ए. के. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड, यांची दिनांक ३ मार्च २०२० ते ५ मार्च २०२० 
अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एम . ए. के. शेख , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . व्ही. घारगे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 
उपरोक्त न्यायीक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल. 


- 


- 


- 


अलिबाग, 
दिनांक ६ मार्च २०२० . 


विभा . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


२२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ११-१७, २०२० /ज्येष्ठ २१-२७, शके १९४२ 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( प . उपनगरे ) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र. / ९१३ / २०२० . – सहायक 
क्रमांक झोपुप्रा / सनि / अ-१/ SRAICO/ OW/ ११२२० / सन निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
२०२०. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( पश्चिम उपनगरे), 

करीत आहे की , नेस्ट रेसिडन्सी बिल्डींग नं. ३ए, ३ बी, ५ व ६ को 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या 

ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . १००/१ पैकी, ११८/३, टेंभोंडे, 
उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, विश्वरत्न डॉ . बाबासाहेब 

पालघर (प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
आंबेडकर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. 

( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी./( टी.सी. ) / ९१९ / २०१ ९-२०२० / सन २०२० 
नं . ई-८६ / १४ ए आणि बी , ई ८६ / १५ ए आणि बी, डॉ . आंबेडकर 
रोड, व्हिलेज दांडा , ता . अंधेरी, खार (प.), मुंबई ४०० ०५२, ही 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 

अधिनियम २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व 
नियम २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम. / 

उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी. /१३०५ ९ / सन २०२० , दिनांक ११ नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
मार्च २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०( १ ) संस्था असे करण्यात आले आहे . 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

प्रशांत पाटील , 
संध्या बावनकुळे , पालघर , 

सहायक निबंधक, 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२०. 

सहकारी संस्था , पालघर. 
दिनांक ११ मार्च २०२०. 

( पश्चिम उपनगरे ), 
झो . पु. प्रा ., मुंबई. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


" 


" 


- 


. 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था (मुंबई शहर व पूर्व 
उपनगरे ) झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र ./ ९ ६३ / २०२०. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , धरम पॅलेस को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्ह 
नं . ८२, हि . नं. २, अंबामाता रोड, पालघर ( प.), ता . जि . पालघर 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी./ ( टी.सी. ) / 
९ २३/ २०१ ९ -२०२० / सन २०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 


क्रमांक सहनिस / अ-२ / SRA/ CO /OW / २०२० / १०७०४. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र, दि नेस्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
सी.टी.एस. नं . ५५१/२७, ५५२ ( पार्ट ), ५५२/१, ५५२/५ ते १२, 
नाहूर व्हिलेज , मुलुंड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / 
एसआरए / एचएसजी/ टीसी/ १३०५८ / सन २०२० , दिनांक ९ मार्च २०२० 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


- 


. 


पालघर , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


मुंबई, 
दिनांक ९ मार्च २०२० . 


मोहम्मद अ . आरिफ , 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था , 
( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे), 

झो. पु. प्रा., मुंबई. 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र ./ १०२८ / २०२०. – सहायक क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र ./ ९ ५२ / २०२०. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शालीमार स्वयं सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , करीत आहे की , स्नेहा कुंज अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
सर्व्हे नं . २८/२/१, कुरगांव, बोईसर (प.), ता . जि. पालघर नोंदणी मर्या., सर्व्हे नं . ११४, हि . नं. ६ ब पै., पालघर, कचेरी रोड, अॅक्सिस 
क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी./( टी.सी.)/ ९ २७ / बँकेच्या मागे , पालघर ( प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
२०१९ -२०२० / सन २०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , पी.एल.आर. /(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टी.सी.)/९२२/२०१९ 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये २०२० / सन २०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) आणि १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचे 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था करण्यात आले आहे . 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १२ मार्च २०२० . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२०. 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


. 


- 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र./ १०१७/ २०२०. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , हिंद प्रथमेश अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , जुना घर नं . २९ ०, नवीन घर नं . २१६२, सरावली, बोईसर, 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.) / 
एच.एस.जी./ ( टी.सी.)/ ९ २६ / २०१९ -२०२० / सन २०२०. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
२४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र./ ९ ८८ / २०२०. – सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री साई निवास को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्व्हे नं . १२५ , प्लॉट नं. २८ , विष्णु नगर, केनम शाळेजवळ , माहीम 
रोड, पालघर ( प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./ (टी.सी.)/ ९२५ / २०१९-२०२० / सन २०२० . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


" 


संस्था " 


पालघर , 
दिनांक १२ मार्च २०२० . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ५ मार्च २०२० . 


- 


. 


, 


" 


असून उप 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
जा . क्र . नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र./ ९८७/ २०२० . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 

क्रमांक मुंबई/ उपनि / मुंमप्रविप्रा / नोंदणी -क -९ ( क -१५४ ब -२ )/ सन 

२०२०/४१६. – उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश 
करीत आहे की , सरस्वती सदन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., 

विकास प्राधिकरण, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , उन्नती 
सफाळे ( पूर्व) सर्व्हे नं . १, हिस्सा नं . २ पार्ट , उंबरपाडा नंदाडे, 

को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., बि . नं . १४ - ओ / बी , सीटीएस नं . 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/ 

२५२/७० व २५२/७१, ऑफ व्हिलेज आणिक , आर. एन. ए. पार्क , 
एच.एस.जी./ ( टी.सी.)/ ९ २४ / २०१९ -२०२० / सन २०२०, ही संस्था वाशीनाका, चेंबुर मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा २४ ) चे संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९ ( क -१५४ 
कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम कलम 

ब-२ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे तिचा नोंदणी क्र . एमयूएम / 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम 

एमएमआरडीए / एचएसजी / टीसी/ ३८७/ २०१ ९-२०, दिनांक १२ मार्च 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

२०२० असा आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
आले आहे. 

सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यांत आले आहे . 

प्रशांत पाटील , 
पालघर, सहायक निबंधक, 

अभिजित पाटील , 
दिनांक ५ मार्च २०२० . 

सहकारी संस्था, पालघर. मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था 

दिनांक १२ मार्च २०२० . मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

मुंबई. 
प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
क्रमांक मुंबई / उपनि / मुंमप्रविप्रा/ नोंदणी- क -९( क -१५४ ब-२)/ सन 

अधिसूचना 
२०२०/४१५ . – उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ए- वन 

क्रमांक मुंबई / उपनि / मुंमप्रविप्रा/ नोंदणी- क -९( क -१५४ ब-२)/ सन 

२०२०/४१७. – उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., बि . नं. आर-३, सीटीएस नं . ३८३ / 

विकास प्राधिकरण , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मखदुमिया 
९, व्हिलेज आणिक , विष्णुनगर , एल. यु. गडकरी मार्ग, चेंबुर मुंबई 

को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., बि . नं . ५४/ ओ.बी . सीटीएस नं . 
४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 

२ बी / ४ मे २ बी / ९, ऑफ व्हिलेज मानखुर्द, लल्लुभाई कम्पाऊंड , 
( सन १ ९ ६१ चा २४) कलम ९ ( क -१५४ ब-२ ) अन्वये नोंदविण्यात 

मानखुर्द, मुंबई ४०० ०४३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
आलेली आहे तिचा नोंदणी क्र . एमयूएम / एमएमआरडीए / एचएसजी / अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा २४ ) कलम ९ ( क -१५४ ब-२) 
टीसी/ ३८६/ २०१९ -२०, दिनांक १२ मार्च २०२० असा आहे व उक्त अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे तिचा नोंदणी क्र . एमयूएम / 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, एमएमआरडीए/ एचएसजी / टीसी/ ३८८ / २०१९ -२० , दिनांक १२ मार्च 
१९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

२०२० असा आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
असे करण्यांत आले आहे . 

सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे. 


- 


मुंबई, 
दिनांक १२ मार्च २०२० . 


अभिजित पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 

मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १२ मार्च २०२० . 


अभिजित पाटील, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 

मुंबई . 


२५ 


+ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , बी -विभाग , 
प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / मुंमप्रविप्रा/ नोंदणी- क -९( क -१५४ ब-२ )/ सन 

क्रमांक मुंबई / स.नि./ बी -विभाग/ नों.अ. / २०५७/ २०२० . सहायक 
२०२०/४१८ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रॉयल 

निबंधक , सहकारी संस्था, बी-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., बि . नं. १५ -ए / बी , सीटीएस नं . आहे की , नुरी टॉवर को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.एस. 
२५२, २५२/१ ते ७० व २५२/७१ ऑफ व्हिलेज आणिक , आर.एन.ए. नं . ४३६, मांडवी डिव्हीजन , ९५ / ९९, शेरीफ देवजी स्ट्रिट, बी -वार्ड, 
पार्क, वाशीनाका, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र मुंबई ४०० ००३, नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्यूबी /टीसी/ एचएसजी / 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा २४ ) कलम 

९ ६४९ / २०१ ९ -२०२० / सन २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
९ ( क -१५४ ब-२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे तिचा नोंदणी क्र . 

अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ अधिनियम २४ यांच्या ९ (१ ) 
एमयूएम / एमएमआरडीए / एचएसजी/ टीसी/ ३८ ९/ २०१९ -२०, दिनांक १२ 

अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
मार्च २०२० असा आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले आहे. 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


- 


संजय आ . गाडेपाटील, 


मुंबई , 
दिनांक १२ मार्च २०२०. 


अभिजित पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 

मुंबई. 


, 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

बी-विभाग, मुंबई . 


कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय चिपळूण यांजकडून 


आदेश 


- 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / उपनि / मुंमप्रविप्रा/ नोंदणी- क -९( क -१५४ ब -२ ) / सन 
२०२० / ४१९.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अलहिंद 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., बि. नं. ९ / ओ, सीटीएस नं . २५२ , 
२५२-१ ते ७०, २५२/७१, व्हिलेज आणिक , आर.एन.ए. पार्क , 
वाशीनाका. चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा २४ ) कलम ९( क -१५४ 
ब-२) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे तिचा नोंदणी क्र . एमयूएम / 
एमएमआरडीए / एचएसजी/ टीसी / ३९ ० / २०१९ -२०, दिनांक १२ मार्च 
२०२० असा आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक फौजदारी/ नांदिवसे /शिमगा / २०२०.- ( १) दिनांक ९ मार्च 
२०२० रोजी १६.०० ते दिनांक १८ मार्च २०२० रोजी २४.०० वा . 
वाजेपर्यंतचे कालावधी मौजे नांदिवसे गावातील श्री . जानाई , वाघजाई 
मंदीर परिसर व श्री स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली 
परिसरात मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेकडील रिट पिटीशन अर्ज 
नं . २३६१/२०२० चे अधीन राहुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश लागू करण्यात येत आहे. 

( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी 
आदेश लागू करण्यात येत आहे. 


. 


- 


" 


( ३ ) वरील दोन्ही पार्टीतील असामी अगर त्यांचे वतीने अथवा 
त्यांचे प्रोत्साहाने कोणीही मौजे नांदिवसे गावी तसेच श्री . जानाई, 
वाघजाई मंदीर परिसर व श्री . स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली 
परिसरात शिमगा सण कार्यक्रमाकरिता भाग घेवू नये व प्रवेश करू 
नये तसेच शांतता भंग होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये. 


मुंबई, 
दिनांक १२ मार्च २०२०. 


अभिजित पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 

मुंबई . 


( ४ ) हा आदेश दोन्ही पार्टीचे लोकांवर व अन्य सर्व जनतेस 
वरील कालावधीसाठी बंधनकारक राहील . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 
( ५ ) आदेशाविरूद्ध वर्तन करणारे असामीवर भारतीय दंड संहिता 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
कलम १८८ अन्वये कारवाई केली जाईल. 

ता . पनवेल यांजकडून 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ मार्च २०२० रोजी माझे सहीने व 

अधिसूचना 
कोर्टाचे शिक्क्याने दिला . 

क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी)/ ४३८३ / 
२०१९ -२० / सन २०२० / ५०९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
जयराज सुर्यवंशी, की , मानसी पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. घर क्र . १००७ , 
कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण. 

विचुंबे गाव, ता. पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ 

पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ४३८३/ २०१ ९-२० / सन २०२० , दिनांक 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

२८ फेब्रुवारी २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १) आणि कलम 
शुद्धिपत्र 

१५४ ( ब )( २) अन्वये नोंदण्यात आली 

असून 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
वाचावे (१ ) या कार्यालयाकडील जा. क्र . जिउनि/सिंधु / 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०( १) अन्वये 
वि.५ / का.क . १५६ / जनता नागरी सह. पत./ २०२०, दिनांक ११ फेब्रुवारी 

तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
२०२० . 


. 


( २ ) सचिव, जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , दोडामार्ग, 
ता . दोडामार्ग, यांचेकडील दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे पत्र. 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल. 


दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० . 


क्रमांक जिउनि /सिंधु/वि.५ / का.क . १५६ / जनता नागरी सह . पत . 
शुद्धीपत्रक / २०२० / ५०६. उपरोक्त वाचावे क्र . १ अन्वये जनता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या., दोडामार्ग, ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग या 
संस्थेवर श्री. रमेश गंगाराम सावंत यांची वसुली अधिकारी म्हणून 
दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत नेमणूक करणेबाबत आदेश निर्गमित 
करण्यात आलेले आहेत. सदर आदेशात श्री . रमेश गंगाराम सावंत 
यांचे नाव संस्थेने सादर केलेल्या पत्रांचे अनुषंगाने नमूद केलेले होते. 
मात्र वाचावे क्र . २ अन्वये श्री . रमेश गंगाराम सावंत यांचे नाव 
चुकल्याचे या कार्यालयाचे निदर्शनास आणुन दिले. ही बाब लक्षात 
घेऊन उपरोक्त वाचावे क्र . १ चे आदेशामध्ये जिथेजिथे " श्री रमेश 
गंगाराम सावंत ” असे नमूद केले आहे त्याऐवजी " श्री . गंगाराम 
रमेश सावंत " असे वाचावे . 


- 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 

ता . पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ५३९ / (टीसी) । 
४३८४/ २०१९ -२० / सन २०२०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , सागर रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. गट नं. ४२ / 
१ , ४२/२ , ४३/१, २ , ३, ४४/० , ४५/१ , ४५/१ ( ब ), प्लॉट नं . 
सी ९, मौजे देवद , ता . पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ४३८४ / २०१९-२०/ सन 
२०२०, दिनांक ५ मार्च २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) आणि 
कलम १५४( ब )( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 

असून 

उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


- 


माणिक बी . सांगळे , 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक ३ मार्च २०२० . 


जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग . 


पनवेल , 
दिनांक ५ मार्च २०२०. 


बालाजी वाघमारे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल . 


. 


२७ 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . पनवेल, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , 
जि . रायगड यांजकडून 

जि . रायगड यांजकडून 
वाचले.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० वाचले.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम २१ व कलम १० ९ मधील तरतूद . 

चे कलम २१ व कलम १० ९ मधील तरतूद. 
( २ ) श्रीम . शैलजा मदनकर , उप लेखापरीक्षक , 

( २ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / वि -२ / 
सह. संस्था, पनवेल यांचेकडील अहवाल , 

ग्रीनलॅन्डसा.वृ.ला. / म.आदेश/ ७१७/ सन २०१५ , 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ . 

दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ . 
( ३ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / वि -२ / महात्मा 

( ३ ) या कार्यालयाचा आदेश क्र . सनिप / वि -२ / 
फुले गृहतारण सह . संस्था / म. आदेश / २१८० / 

ग्रीनलॅन्डसा. वृ.ला. / अं. आदेश/ १०६४ / सन 
सन २०१८ , दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ . 

२०१५ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ . 
( ४ ) या कार्यालयाचा आदेश क्र . सनिप / वि -२ / 

( ४ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / वि -२ / 
क -१०२ / म.फुले गृहता./ ३१/ सन २०१९, दिनांक 

अवसायक बदली आदेश / ९ १० / सन २०१७, 
७ जानेवारी २०१ ९ . 

दिनांक ८ जून २०१७ . 
( ५ ) अवसायक , महात्मा फुले गृहतारण सहकारी 

( ५ ) अवसायक , ग्रीन लँड सामाजिक वनीकरण व 
संस्था मर्या., पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड 

वृक्षलागवड सहकारी संस्था मर्या., कोडले, 
यांचा दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० रोजीचा 

ता . पनवेल , जि . रायगड यांचा दिनांक ३० 
प्रस्ताव व पूर्तता. 

जानेवारी २०२० रोजीचा प्रस्ताव व पूर्तता 
आदेश 

अहवाल २८ फेब्रुवारी २०२० . 
क्रमांक सनिप / वि -२ / महात्मा फुले गृहता/ नोंदणी रद्द आदेश / 

आदेश 
सन २०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम क्रमांक सनिप / वि -२ / ग्रीनलँड सामा . वनी. / नोंदणी रद्द आदेश / 
२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , बा. ना . सन २०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
वाघमारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल , २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, बा . ना . 
जि . रायगड या आदेशान्वये महात्मा फुले गृहतारण सहकारी संस्था वाघमारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल , 
मर्या., शेतकरी कामगार पक्ष कार्यालय , रूपाली टॉकीजजवळ , जि . रायगड या आदेशान्वये ग्रीन लँड सामाजिक वनीकरण व 
पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / वृक्षलागवड सहकारी संस्था मर्या. , कोडले (विसर्जीत ), ता. पनवेल , 
एचएचजी/ (टीसी) / ५ ९१ / सन १ ९९ २- ९ ३, दिनांक १९ डिसेंबर १९९ २ जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ )/ 
या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि वरील ५१३ / सन १९९ ४ - ९ ५ , दिनांक १ डिसेंबर १ ९९ ४ या संस्थेची नोंदणी 
अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि वरील अधिनियमाच्या 
आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून महात्मा फुले कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे 
गृहतारण सहकारी संस्था मर्या., शेतकरी कामगार पक्ष कार्यालय, समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून ग्रीन लँड सामाजिक 
रूपाली टॉकीजजवळ, पनवेल, ता. पनवेल, जि . रायगड ही संस्थापित वनीकरण व वृक्षलागवड सहकारी संस्था मर्या., कोडले, ता . पनवेल, 
संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल . 

जि . रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद 

होईल . 
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 
बा . ना . वाघमारे , 
पनवेल, सहायक निबंधक , 

बा . ना . वाघमारे , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२०. सहकारी संस्था, पनवेल , जि . रायगड. पनवेल , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२०. सहकारी संस्था, पनवेल, जि . रायगड. 


- 


. 


- 


" 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ४ अ 


२८ 


. 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ११-१७, २०२० /ज्येष्ठ २१-२७, शके १९४२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
वाचले.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० वाचले.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
चे कलम २१ व कलम १०९ मधील तरतूद . 

चे कलम २१ व कलम १०९ मधील तरतूद. 
( २ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / वि -२ / 

( २ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.सनिप / वि -२ / 
वृंदावन / सा.व / म.आदेश / ६ ९ २/ सन २०१५ , 

पाले हिल्स सा.व / म.आदेश / ६ ९ १ / सन २०१५ , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ . 

दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ . 
( ३ ) या कार्यालयाचा आदेश क्र . सनिप / वि -२ / 

( ३ ) या कार्यालयाचा आदेश क्र . सनिप / वि -२ / 
वृंदावन / सा . व./ अं. आदेश /११६२ / सन 

पाले हिल्स सा . व. / अं . आदेश / ११६२ / सन 
२०१५ , दिनांक २५ डिसेंबर २०१५ . 

२०१५ , दिनांक २५ डिसेंबर २०१५ . 
( ४ ) या कार्यालयाकडील आदेश जा.क्र.सनिप / 

( ४ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . सनिप / वि -२ / 
वि -२ / अवसायक बदली आदेश / ९ ०२/ सन 

अवसायक बदली आदेश / ९ ०७ / सन २०१७, 
२०१७, दिनांक ८ जून २०१७. 

दिनांक ८ जून २०१७ . 
( ५ ) अवसायक , वृंदावन सामाजिक वनीकरण 

( ५ ) अवसायक , पाले हिल्स सामाजिक वनीकरण 
सहकारी संस्था मर्या., वाजे, ता . पनवेल, 

सहकारी संस्था मर्या., पाले बु ., ता . पनवेल, 
जि . रायगड यांचा दिनांक ३० जानेवारी २०२० 

जि . रायगड यांचा दिनांक ३१ जानेवारी २०२० 
रोजीचा प्रस्ताव व पूर्तता अहवाल दिनांक २८ 

रोजीचा प्रस्ताव व पूर्तता अहवाल, दिनांक २८ 
फेब्रुवारी २०२० . 

फेब्रुवारी २०२० . 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक सनिप / वि -२/ वृंदावन सामा. वनी/ नोंदणी रद्द आदेश / क्रमांक सनिप / वि -२ /पाले हिल्स सामा. वनी / नोंदणी रद्द आदेश / 
सन २०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम सन २०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , बा. ना . २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, बा . ना . 
वाघमारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल, वाघमारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल , 
जि . रायगड या आदेशान्वये वृंदावन सामाजिक वनीकरण सहकारी जि . रायगड या आदेशान्वये पाले हिल्स सामाजिक वनीकरण सहकारी 
संस्था मर्या., वाजे (विसर्जित ), ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी संस्था मर्या., पाले बु. (विसर्जित), ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ)/ ५०२ / सन १९ ८ ९-९ ०, क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ)/ ५१५/ सन १९९६ 
दिनांक ९ मे १९ ८ ९ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत ९ ७ , दिनांक २३ ऑक्टोबर १९९ ६ या संस्थेची नोंदणी वरील 

आहे , आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कारणास्तव रद्द करीत आहे , आणि वरील अधिनियमाच्या कलम 
कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात 
वृंदावन सामाजिक वनीकरण सहकारी संस्था मर्या., वाजे (विसर्जित ), यावे. तसेच या आदेशापासून पाले हिल्स सामाजिक वनीकरण 
ता . पनवेल , जि . रायगड ही संस्थापित संस्था 

म्हणून 

अस्तित्वात सहकारी संस्था मर्या., पाले बु. (विसर्जित ), ता . पनवेल, जि . रायगड 
राहण्याचे बंद होईल. 

ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल. 


. 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२०. 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, जि . रायगड . 


बा . ना . वाघमारे , 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२०. सहकारी संस्था, पनवेल, जि . रायगड. 


. 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 

नगरविकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जून २०२० 

शुद्धीपत्रक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ . 

क्रमांक टिपीबी-४३१७ / ६८३/ प्र.क्र . २२८ / २०१७ / नवि -११. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ 
(१ कक ) ( ग) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३१७ / ६८३ / प्र.क्र . २२८ / २०१७ / नवि -११, दिनांक 
८ जून २०२० ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना असा करणेत आलेला आहे ) द्वारे उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्टात नमूद 
जमिनीबाबत बृहन्मुंबई विकास योजना-२०३४ मधील फेरबदलास मंजुरी दिली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्टात काही टंकलेखनाच्या चुका दिसून आल्या आहेत आणि त्यामुळे उक्त अधिसूचनेस 
शुद्धीपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक आहे. 

आणि, त्याअर्थी, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार उक्त अधिसूचनेस शुद्धीपत्रक नमूद करण्यात येत आहे. 

सदरहू शुद्धीपत्रकाची प्रत जनतेच्या निरिक्षणासाठी खालील कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी पाहणीसाठी उपलब्ध करण्यात आली 
आहे . 


.. 


- 


( १) प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ 
सदरहू शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे/ नियम) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं. चौधरी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९४२ 


परिशिष्ट 
शासन नगर विकास विभागाचे शुध्दीपत्रक क्र . टिपीबी-४३१७/ ६८३/प्र.क्र .२२८ / २०१७/नवि -११, 
दि.९जून, २०२० सोबतचे परिशिष्ट . 

शुध्दीपत्रक 


Instead of 


Read as 


Sr. No. of 
Schedule 

1 


The reservation of “ Correction Facilities ” | The reservation of “ Correction Facilities.” 
(RPU 3.3 ) is shifted in reservation of (RPU 3.3 ) is shifted in reservation of 
“Garden /Park (ROS 1.5 )" on land bearing | “ Garden / Park (ROS1.5 ) " on land bearing 
CTS No. 6/1 (Part) of village Mandale CTS No. 6/1 (Part) of village Mandale 
with area admeasuring approximately 2.02 with area admeasuring approximately 2.02 
Ha. and remaining area of “ Garden / Park Ha . and remaining area of “ Garden / Park 
(ROS 1.5 ) " along with area under original (ROS 1.5 ) " along with area under original 
correction facilities (RPU 3.3 ) reservation . correction facilities (RPU 3.3 ) reservation 
is proposed to be deleted and reserve for is deleted and reserved for “ Metro / Mono 
" Metro / Mono Car Depot, Allied users and Car Depot, Allied users and Commercial” 
Commercial" 


2 


Width of D.P. Road is proposed to change Width of D.P. Road is changed from 36.6 
from 36.6 m . to 27.45m . upto relocated m . to 27.45m . upto relocated Reservation 
Reservation of Correction Facilities and of Correction Facilities and remaining 
remaining area under 36.60 m D.P. road is area under 36.60 m D.P. road is deleted 
proposed to be deleted and reserve for and reserved for " Metro ! Mono Car 
“ Metro / Mono Car Depot, Allied users and Depot, Allied users and Commercial" 
Commercial” as shown on plan . 

shown on plan . 


as 


3 


Users 


Reservation of “ Police Chowky (RPU 3.2 )" | Reservation of “ Police Chowky (RPU 3.2 )" 
on land bearing CTS No. 10 (part) of on land bearing CTS No. 10 (part) of 
Village Turbhe , Mumbai is proposed to be Village Turbhe, Mumbai is deleted and 
deleted and reserve the same for " Metro | reserved the same for " Metro ! Mono Car 
Mono Car Depot, 

Allied 

and Depot, Allied users and Commercial.” . 
Commercial.” . 
Part area under Existing Cemetery (part of Part area under Existing Cemetery (part of 
larger area ) on land bearing CTS No. 10 larger area ) on land bearing CTS No. 10 
(part) of Turbhe (Approximate 3447.49 sq (part) of Turbhe (Approximate 3447.49 sq 
mt. ) is proposed to be deleted and reserve mt. ) is deleted and reserved for " Metro / 
for “ Metro / Mono Car Depot, Allied users Mono Car Depot , Allied 

users and 
and Commercial." 

Commercial." 
Existing road in South West is proposed to Existing road in South West is widened to 
be widened to 36.60 mtr . width . 

36.60 mtr . width . 


5 


निर्मलकुमार पं. चौधरी , 

शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून ११-१७, २०२०/ ज्येष्ठ २१-२७, शके १ ९ ४२ 


३१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 9th June 2020 


CORRIGENDUM 


> 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB . 4317 /683 /CR - 228 /2017 /UD - 11. - Whereas , in exercise of the powers conferred under 
Section 37 ( 1AA ) ( c) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter 
referred to as “ the Said Act " ), the State Government vide Notification No. TPB . 4317/683 /CR - 28 / 
2017 /UD - 11 , dated 8th June 2020 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has accorded 
sanction to the Modification to the Development Plan -2034 for Greater Mumbai in respect of 
land described in the schedule appended to the said Notification ; 

And whereas , it is noticed that there are some typographical errors in the schedule of the 
said Notification and therefore, it is necessary to issue a corrigendum to the said Notification ; 

Now , therefore, this Corrigendum is issued to the said Notification as mentioned in Schedule 
appended hereto . 

Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection of the public in the following office 
during office hours on all working days. 

( 1) Chief Engineer (Development Plan ), Municipal Corporation of Greater Mumbai, 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 

This corrigendum shall also be available on the Govenment of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, 


Under Secretary to Government. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ११-१७, २०२० / ज्येष्ठ २१-२७, शके १९ ४२ 


SCHEDULE 
Appended to the Urban Development Department Corrigendum No. TPB 
4317 /683/CR -228 /2017 /UD - 11, Dt. 9th June, 2020 . 


CORRIGENDUM 


Instead of 


Read as 


Sr. No. of 
Schedule 

1 


The reservation of " Correction Facilities " The reservation of " Correction Facilities " 
(RPU 3.3 ) is shifted in reservation of (RPU 3.3 ) is shifted in reservation of 
“ Garden /Park (ROS1.5)” on land bearing “ Garden /Park (ROS1.5 )" on land bearing 
CTS No. 6/1 (Part) of village Mandale CTS No. 6/1 (Part) of village Mandale 
with area admeasuring approximately 2.02 with area admeasuring approximately 2.02 
Ha. and remaining area of “ Garden / Park Ha. and remaining area of “ Garden / Park 
(ROS 1.5 )” along with area under original (ROS 1.5 )” along with area under original 
correction facilities (RPU 3.3 ) reservation correction facilities (RPU 3.3 ) reservation 
is proposed to be deleted and reserve for is deleted and reserved for “Metro / Mono 
“Metro / Mono Car Depot, Allied users and Car Depot, Allied users and Commercial” 
Commercial 


2 


Width of D.P. Road is proposed to change Width of D.P. Road is changed from 36.6 
from 36.6 m . to 27.45m . upto relocated m . to 27.45m . upto relocated Reservation 
Reservation of Correction Facilities and of Correction Facilities and remaining 
remaining area under 36.60 m D.P. road is area under 36.60 m D.P. road is deleted 
proposed to be deleted and reserve for and reserved for "Metro / Mono Car 
“ Metro / Mono Car Depot, Allied users and Depot, Allied users and Commercial” as 
Commercial" as shown on plan . 

shown on plan . 


3 


Reservation of “ Police Chowky ( RPU 3.2 )” Reservation of “ Police Chowky (RPU 3.2 )" 
on land bearing CTS No. 10 (part) of on land bearing CTS No. 10 (part ) of 
Village Turbhe, Mumbai is proposed to be Village Turbhe , Mumbai is deleted and 
deleted and reserve the same for " Metro / reserved the same for " Metro Mono Car 
Mono Car Depot, Allied users and Depot, Allied users and Commercial." , 
Commercial.” 
Part area under Existing Cemetery (part of Part area under Existing Cemetery ( part of 
larger area ) on land bearing CTS No. 10 larger area ) on land bearing CTS No. 10 
(part) of Turbhe (Approximate 3447.49 sq (part) of Turbhe (Approximate 3447.49 sq 
mt. ) is proposed to be deleted and reserve mt. ) is deleted and reserved for “Metro / 
for " Metro Mono Car Depot, Allied users Mono Car Depot, Allied users and 
and Commercial." 

Commercial." 
Existing road in South West is proposed to Existing road in South West is widened to 
be widened to 36.60 mtr . width . 

36.60 mtr. width . 


5 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, 


Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


